डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतंर्गत 
अनुदान वितरण. सन २०१७-१८ 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: १६ मार्च, २०१८ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 
२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र. नियोजन/मदरसा/२०१७/२८२५, 
दि. १७.१०.२०१७ 
३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र. जिनिस-१०३१/ का.०६/अल्प.शाळा व 
मदरसा / २०१७-१८/२०३२, दि. १८.१०.२०१७ 
३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांचे पत्र क्र. जिनिस/ अविवि/ मदरसा/का-४/२०१७-१८/१७१५, 
दि. ०८.१२.२०१७. 
५. जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांचे पत्र क्र. PLAN RA-2/ जिवायो-२०१७-१८/३१३४/२०१७ 
दि. ०३.१०.२०१७. 
६) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्र.जा.क्र PLAN-2090-92/29§ fe. ०४.१०.२०१७. 
७ जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र क्र. जिनिस/कक्ष-१२/संस. ५/२०१७-१८/४१०१, 
दि. २१.१२.२०१७ 
८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांचे पत्र क्र. जिनिस/अल्पसंख्यांक शाळा-अनुदान/अं.मा./२०१७- 
१८/२६३२, दि. २८.१२.२०१७ 
९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिस/सांस-२यो//डाँझाहुमयोप्र/१७- 
१८/४९९, दि. २८.०२.२०१८ 
qo) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार यांचे पत्र क्र. २०१८/सा.शा./कक्ष-२/कावि-४३,दि.२५.०१.२०१८. 
११) जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर यांचे पत्र क्र.नियोजन/२०१७-१८/खास्थाविका /अहमदनगर 
१६/ संस-२/२४८४, दिनांक १७.११.२०१७ 
१२) जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांचे पत्र क्र.एसईएम/कावि/११९/२०१७, दिनांक ०६.१२.२०१७ 
१३) जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर यांचे पत्र क्र.जा.क्र./”नि१९/ अबखाशा/ मदरसा/ प्रस्ताव/ 
सं.स.२/-/ २०१७, २७२९,दिनांक १५.११.२०१७ 
१४) जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र. नियो/कार्या-१८/असंक/२७८७/२०१७, 
दि. २८.१२.२०१७. 
१५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली यांचे पत्र क्र. ग,ह-१/कार्या-६/पोल-१/अल्पसंख्यांक / 
आरआर/९७२/१७, दि. ३१.१०.२०१७. 
१६) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांचे पत्र क्र. जिनिससा/बल्पसं/२०१७-१८/का-३/६५४, 
दि. १७.२.२०१८. 
१७) जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांचे पत्र क्र. जा.क्रं.नियो/कक्ष-१५/अल्पसंख्यांक/१००८/१७, 
दि. ७.१२.२०१७. 
१८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांचे पत्र क्र.अल्पसंख्यांक/अ.का./कावि-५७/२०१७, 
दि.७.११.२०१७ 
१९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांचे पत्र क्र. कावि/अका/अल्पसंख्यांक कक्ष/१०४४/२०१७, 
दि. २९.१२.२०१७. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


२०) जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे पत्र क्र. जिनिस/अल्प/का-३/२२२/२०१७, 
दि. २४.१०.२०१७. 
२१ जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र./साप्रवि/अल्पसंख्याक/२०१७-१८/ 
कावि-१७, दि. ३०.१२.२०१७ 
२२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०१७/साशा/अल्पसंख्यांक/कावि-, 
दि. १६.१२.२०१७ 
२३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे पत्र क्र. जिनिस/मदरसा प्रस्ताव/२०१७-१८/का-७/१७१७, 
दि. १७.१०.२०१७ 
२४) जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०१७/सा.प्र./संकीर्ण/कावि-१६००, 
दि. ५.१२.२०१७ 
२५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिस/प/डॉझाहु./२०१७-१८/४२२९, 
दि.२२.११.२०१७ 
२६) जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०१७-१८/जिनिस/ अल्पसंख्यांक /मदरसा 
योजना / कार्यासन-९/३१२८, दि. १६.११.२२०१७ 
२७ जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०१८/नियोजन/अल्प.मदरसा/कावि-/ २७, 
दि. ५.१.२०१८ 
२८) जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांचे पत्र क्र. अजिदं./गृह/कक्ष १४ (४)/सं.क्र.५५/कावि- 
२२०/२०१७, दि.५.१२.२०१७ 
२९) जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा यांचे पत्र क्र. जिनिस/डॉ.झाहुमआयो/३४/२०१७, दि.२२.१२.२०१७ 
30) जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिनिस/भं/सांस-१/अल्पसंख्यांक /९६४ 
/२०१७, दि.२०.९.२०१७ 
३१ जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली यांचे पत्र क्र. जिनिस/संस-३/अल्पसंख्यांक/१६२/२०१७, 
दि. ५.९.२०१७ 


प्रस्तावना - 

मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या 
विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. ९ वी, १० वी, ११वी व १२ वी तील तसेच 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल यादृष्टिने 
मदरझांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी 
अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक : अविवि 
§ २०१०/ प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि. ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 
होणारा खर्च, २२३५ मुख्य लेखार्शीर्ष, १- मागणी क्रमांक झेडई “सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (३१) राज्य योजनांतर्गत योजना, राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांना 
पायाभूत सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनाकरिता सहायक अनुदान (२२३५बी२२७) ३१ सहायक अनुदान” या 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात येतो. सदर लेखाशीर्षाखाळी सन २०१७-१८ करीता ०८.०० कोटी इतकी तरतूद 
मंजूर करण्यात आली आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक ६ 
फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये आर्थिक वर्षाच्या अखेर पर्यंत खर्चासाठी योजनातर्गत अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षीक 
तरतुदीच्या ८०% म्हणजे रू. ६.४० कोटी इतका निधी उपलब्ध आहे. सदर योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षात मदरसांना अनुदान वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


शासन निर्णय:- 

१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना दि.११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत 
पात्र मदरसांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधीत जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात करण्यात आली आहे. सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता जिल्हाधिकार्‍यांनी 
त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरसांची संख्या आणि त्यांना त्यासाठी आवश्‍यक 
असलेल्या अनुदानाची आव्यकता यांचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हानिहाय मदरझांची संख्या व अनुदान . 


अ.क्र जिल्हा मदरसा संख्या मंजूर अनुदान (रुपये) 
(१) (२) (३) (8) 
fa. _| मुबंई हहर ०३ ८,९२,००० 
२. मुबडउपनगर | 0०७ | २२,२३,४३८ 
ठे. ठाणे ०५ १७,०९,१०० 
४ नाशिक PH 3,24,000 
4, जळगाव ०२ ७,३०,००० 
६. नंदूरबार ०२ ८,१०,००० 
0. सोलापुर ०२ ६,८०,००० 
८. कोल्हापूर a ¥,04,000 
g. सातारा 03 (9,34,000 
co वाशिम ०३ ११,४०,००० 
। ११. | अकोला a. | ३,७०,००० 
१२. बुलढाणा ae 98,20,000 
93. यवतमाळ ०५ १३,६५,००० 
१४. । औरंगाबाद १३ ५०,९०,००० 
१५. जालना ०५ २०,१०,००० 
१६. नांदेड २० ६५,२०,००० 
१७. उस्मानाबाद 108 _____| १४,६५,००० 
१८. । परभणी ०२ ७,७५,००० 
१९. लातूर ०६ १९३०००० 
२०. हिंगोली ०२ ६,५०,००० 
२१. नागपूर FW ७०,७०,००० 
२२. वर्धा ०२ ७,००,००० 
एकूण ae qo 3 »९०,८४,५३८/- 


२. उपरोक्तप्रमाणे मंजूर मदरशांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तपशील दर्शविणारे सहपत्र या 
शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण ११० मदरझांना एकूण रु. ३,९०,८४,५३८/- (रुपये 
तीन कोटी नव्वद लाख चौऱर्‍्याऐंशी हजार पाचशे अडोतीस फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. या 
शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्हयांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत अनुदानाचे अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व संवितरण 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक 
अधिकारी अणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या 
कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले त्याच्या कार्यालयातील अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्रा प्रमाणे 
शासन स्तरावर मान्य करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. 
द्वारे जमा करावी, उर्वरित रक्‍कम शासकीय कोषागारात जमा करावी. 

2. या योजनेंतर्गत मदरझांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरशांनी निधी खर्ची टाकावा. 

४. AGRA अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित AGRA अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या 
विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर 
निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घाळून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

प. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दि.११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 

६. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाज्ीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (३१) राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांना 
पायाभूत सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ बी २२७ ३१ सहायक अनुदान” 
या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- 

१०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत/विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 

२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये या योजनेकरीता रू. ६.४० कोटी 

(रू. सहा कोटी वाळीस लक्ष) निधी दिनांक मार्च, २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चालू 
आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१६११४८४८९२१४ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Samir Ramesh  _ १ याळ 


Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ba9951375d8539e02179fc093b36c7c7d7a866fc 


Salunkhe one misesreisoaesosar 
(समीर साळुंखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


३. मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
५. मा. विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
११. महालेखापा १/२ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुबंई शहर, मुबंई उपनगर, ठाणे, नाशिक जळगांव, नंदूरबार, 
सोलापुर,कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला ,बुलडाणा, यवतमाळ,औरंगाबाद,जालना, नांदेड, 
उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, नागपूर, वर्धा 
१३. जिल्हाधिकारी, जळगांव, मुबंई शहर, मुबंई उपनगर, ठाणे, नाशिक जळगांव, नंदूरबार, 
सोलापुर,कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला ,बुलडाणा, यवतमाळ,औरंगाबाद,जालना, नांदेड, 
उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, नागपूर, वर्धा 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुबंई शहर, मुबंई उपनगर, ठाणे, नाशिक जळगांव, 
नंदूरबार,सोलापुर,कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला ,बुलडाणा, यवतमाळ,औरंगाबाद,जालना, 
नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, नागपूर, वर्धा 
१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुबंई शहर, मुबंई उपनगर, ठाणे, नाशिक जळगांव, नंदूरबार, 
सोलापुर,कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला ,बुलडाणा, यवतमाळ,औरंगाबाद,जालना, नांदेड, 
उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, नागपूर, वर्धा 
१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुबंई शहर, मुबंई उपनगर, ठाणे, नाशिक जळगांव, 
नंदूरबार, सोलापुर,कोल्हापूर, सातारा, वाशिम, अकोला ,बुलडाणा, यवतमाळ,औरंगाबाद,जालना, 
नांदेड,उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, नागपूर, वर्धा 
१७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. कक्ष अधिकारी, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ दि. १६/०३/२०१८ सोबतचे सहपत्र 


अ. मदरसांचे नावे वितरीत करावयाचे अनुदान एकूण | विदयार्थी 
त पायाभूत | ग्रंथाल | शिक्षकां त्या 
सुविधा | य मानधन 
कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई हहर 
। अल- मारीफ एज्युकेशनल वेलफेअर ट्रस्ट, रूम नं. | १९८००० | १८०००० | ३७८००० १६६ 
५०३, ५ वा मजला, बिल्डिंग नं.२, मशीहा बिल्डिंग, | (४ संगणक) 
go फिट रोड, धारावी, मुंबई संचालित अल-मारीफ 
मकतब अँन्ड मदरसा, जी-३/१, अप्पर प्लोअर 
आर.पी.नगर, लेबर कॅम्प, माहीम ( पूर्व), मुंबई-४०० 
०१९. 
२. ग्लोबल एज्युकेशन ट्रस्ट, १/१, ९ ए इरफान Fal, | ८८००० | १८०००० | २६८००० २६२ 
एम.एस. अन्सारी मार्ग, मुबंई-४००० ११ संचालित | (४ संगणक) 
इकरा मकतब ( मदरसा) नं.२०२, अँटलस मिल 
कंम्पाऊड जवळ, रे रोड स्टेशन , मुंबई-४०० ०१० 
३. ग्लोबल एज्युकेशन ट्रस्ट, १/१, ९ ए इरफान मेठांन, | ६६००० || १८०००० | २४६००० २६ 
एम.एस. अन्सारी मार्ग, मुबंई-४००० ११ संचालित | (३ संगणक) 
इकरा मकतब ( मदरसा) अंबर हॉटेलवर, सन्मान 
हाँटेल मागे, ९० फिट रोड, धारावी, मुंबई-४०० ०१७ 
एकूण २३५२००० ian ५४०००० ८९२००० ५२४ 
कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर 
हि नूर मेहर चॅरीटेबल ट्रस्ट, द्वारे संचालित जामिया २००००० =| ०५००० २००००० | ४०५००० २२२ 
ताज्वीजुल कुरान-बंडाला नं.१२, आर.एस.सी. २०, 
म्हाडा, माळवणी, मालाड (पश्चिम), मुबंई-४००० १५ 
संचालित 
ग्लोबल एज्युकेशन ट्रस्ट, द्वारे संचालित इकरा | ६६००० शि १२०००० | १८६००० gL 
मकतब मदरसा, ७८-१ ला मजला, गौतम मार्ग, 
पानेरी, एस.व्ही. रोड, अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई-४०० 
०५८. 
३. THIS एज्युकेशन ट्रस्ट, द्वारे संचालित इकरा | ८८००० शि २००००० | २८८००० १७२ 
मकतब मदरसा, एम.के.रेसीडेन्सी, ई-विंग, १ ला 
मजला, अंजुमन इस्लाम स्कुल शेजारी, कुर्ला, 
मुंबई-४०० ०७०. 
४. ग्लोबल एज्युकेशन ट्रस्ट, द्वारे संचालित इकरा | ६६००० हिं २००००० | २६६००० १९० 
मकतब मदरसा, गाला नं.१-३, गुप्ता पेट्रोल 
पंपसमोर, सफेद पूल, कुर्ला- अंधेरी रोड, 
साकीनाका, मुंबई-४०० ०७४. 
ष्‌. अल-जामीआ फकीहतुल बनात ट्रस्ट, द्वारे संचालित | २००००० |. २००००० | ४००००० २९८ 
जामीअतुल फकीहत जामीया सावरीया जामा 
मस्जीद मागे, मालवणी गेट नं. ७, मालाड ( पश्चिम), 
मुंबई-४०० ०९५. 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


मदरसा अरबीया मदिना तुल-उलुम द्वारे संचालित 
मदरसा अरबीया मदिना तुल-उलुम सहारा रहिवाशी 
सेचा संघ, रूम नं.३१, उमरवाडी, कुरेशी नगर, कुर्ला 
(पूर्वी, मुंबई-४०० ०७०. 


२००००० 


४८४२८ 


१४०००० 


३८८४२८ 


८१ 


इस्लामिक एज्युकेशन आणि वेलफेअर सेंटर 
फातिमाह अलझरा गर्ल काँलेज, १९५-अ, आझाद 
हाऊसिंग सोसायटी, गैबनशाह दर्गा रोड, होमगार्ड, 
घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८६. 


२००००० 


९०००० 


२९०००० 


११५ 


एकूण रू. 


१०२०००० 


५३४३५ 


११५०००० 


२२२३४३८ 


१०४६ 


कोकण विभाग, जिल्हा- ठाणे. 


ग्लोबल एज्युकेशन ट्रस्ट, १/१९ ए, इरफान HAM, 
एस.एस. अन्सारी मार्ग, मुंबई-४०० ०११ द्वारे 
संचालित इकरा मकतब मदरसा, ७६/१, बी इब्राहिम 
मस्जिदजवळ, नया नगर, मिरा रोड, (पूर्वी, ठाणे- 
४०११०७, जि. ठाणे. 


१०२००० 


१८०००० 


२८२००० 


7 


ग्लोबल एज्युकेशन ट्रस्ट, 1/98 ए, इरफान HAM, 
एस.एस. अन्सारी मार्ग,मुंबई- द्वारे संचालित इकरा 
मकतब मदरसा, १०४-१०६ पहिला मजला, सरकार 
हाईटस समोर, मुंब्रा, जि. ठाणे. 


१६२००० 


१२०००० 


२८२००० 


षु (9 


सलमान अल फारसी एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, सलमान अपार्टमेंट, वफा पार्क, कौसा, 
मुंब्रा, जि. ठाणे, संचालित मदरसा झेदबिन साबित 
मकसुद नगर, मेमन बिल्डिंग, कौसा, मुंब्रा, जि. ठाणे. 


१७४००० 


५०००० 


१२०००० 


३४४००० 


६० 


अल जामे अतुल अमजादिया ट्रस्ट, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित अल जामे अतुल अमजदिया मदरसा. 
६५० गैबीपीर रोड, गैबी नगर, पोष्ट- भिंवडी, जि. 
ठाणे. 


१८११०० 


२२०००० 


४०११०० 


१८८ 


दारूळ wo दिवान शाह ट्रस्ट, भिवंडी द्वारे 
संचालित दारूल ऊल दिवान शाह मदरसा, अशरफ 
नगर, भिंवडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


१०२ 


एकूण 


८१९१०० 


५०००० 


८४०००० 


१७०९१०० 


नाशिक विभाग, जिल्हा- नाशिक. 


सामाजिक विकास बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
येवला, जि. नाशिक द्वारे संचालित इकरा अरबी 
मदरसा येवला, जि. नाशिक 

एकूण रू. 


२००००० 


२००००० 


५००० 


५००० 


१२०००० 


१२०००० 


३२५००० 


३२५००० 


६० 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


नाशिक विभाग, जिल्हा-जळगांव. 


दारूस सलाम एज्युकेशन अँन्ड सोशल वेलफेअर | २००००० हिं २००००० | ४००००० १५३ 
सोसायटी, पाचोरा, ता. पाचोरा, जि. जळगांव द्वारे 
संचालित मदरसा तालीमुन्नीसा पाचोरा, ता. पाचोरा, 
जि. जळगाव . 
अन्वर रजा एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर वेलफेअर | २००००० | ५०००० ८०००० | ३३०००० (१७५) १६ 
सोसायटी, कुरेशी मोहल्ला, वसमत नगर, ता. वसमत, 
जि. हिंगोली. द्वारे संचालित मदरसा इस्लाहुल उलुम 
काझी मोहल्ला, जामा मस्जिद , पिंपळगांव हरेश्वर, ता. 
पाचोरा, जि. जळगाव 

एकूण ४००००० ५०००० २८०००० ७३०००० 

नाशिक विभाग, जिल्हा-नंदूरबार. 
सुन्नी दावते इस्लामी एज्युकेहानल अँन्ड मल्टीपर्पज | २००००० | ५००० २००००० | ४०५००० १२० 
सोसायटी, नंदूरबार, द्वारे संचालित दारूल उलुम 
Faecal दारूल उलुम खदिजतुल कुबरा, जि. 
नंदूरबार 
शाह जलाल मस्जिद ट्रस्ट, मंगळ बाजार, नंदूरबार, | २००००० | ५००० २००००० ४०५००० 943 
द्वारे संचालित मदरसा अनवारूल SHA, मंगल 
बाजार, नंदूरबार, जि. नंदूरबार 
एकूण रूपये ४००००० १०००० ४००००० ८१०००० 
पुणे विभाग, जिल्हा-सोलापूर 
मदरसा जामिया नूरीया, शास्त्री नगर, सोलापूर द्वारे | २००००० षि १४०००० | ३४०००० ५४ 
संचालित मदरसा जामिया नूरिया, नई जिंदंगी, 
सोलापूर, जि. सोलापूर. 
दारूल HAA सुफोया चॅरीटेबल ट्रस्ट, टाकळी, ता. | २००००० a १४०००० | ३४०००० ६८ 
पंढरपूर, जि. सोलापूर द्वारे संचालित दारूल GAA 
सुफीया मदरसा, मकतब केंद्र, टाकळी, ता. पंढरपूर, 
जि. सोलापूर. 
एकूण ४००००० गि २८०००० ६८०००० 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


पुणे विभाग, जिल्हा- कोल्हापूर. 


मदरसा दारूल उलुम दावतुल इस्लाम सेवा संस्था, 
इचलकरंजी,ता. हातकणगंले , जि. कोल्हापूर द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम दावतुल इस्लाम 
सेवा संस्था, इचलकरंजी,ता. हातकणगंले , जि. 
कोल्हापूर 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२१ 


एकूण रू. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


पुणे विभाग, जिल्हा-सातारा. 


आझाद एज्युकेशन सोसायटी, GIT, ता. कराड, 
जि. सातारा द्वारे संचालित area ऊलूम फैजे 
फलाह , SAT, ता. कराड, जि. सातारा. 


५००० 


१४०००० 


१४५००० 


Vo 


मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी मलकापूर, ता. 
कराड,जि. सातारा द्वारे संचालित मदरसा इस्लामिया 
जियाऊल कूरआन, मलकापूर, ता. कराड, जि. 
सातारा. 


५००० 


१८०००० 


१८५००० 


१०४ 


यतीमखान व दारूल उलुम ट्रस्ट, नागठाणे, ता. जि. 
सातारा द्वारे संचालित मदरसा दारूल Bos, 
नागठाणे, ता.जि. सातारा. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


णि 


एकूण 


२००००० 


१५००० 


५२०००० 


७३५००० 


अमरावती विभाग, जिल्हा- वाशिम 


; 


ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण व 
बहुउद्देशिय संस्था, ey बाजार, ता.मंगरूळपीर, जि. 
वाशिम द्वारे संचालित ख्वाजा गरीब नवाज मॉडर्न 
अरबी मदरसा, शौळू बाजार, ता.मंगरूळपीर, जि. 
वाशिम. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


७५ 


ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण व 
बहुउद्देशिय संस्था, ey बाजार, ता.मंगरूळपीर, जि. 
वाशिम द्वारे संचालित ख्वाजा गरीब नवाज मॉडर्न 
अरबी मदरसा, शौळू वाडा, ता. कारंजा, जि. वाशिम. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


४१ 


ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण व 
बहुउद्देशिय संस्था, शैळू बाजार, ता.मंगरूळपीर, जि. 
वाशिम द्वारे संचालित ख्वाजा गरीब नवाज मॉडर्न 
अरबी मदरसा, किन्ही राजा, ता. मालगांव, जि. 
वाशिम. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


षु fe) 


एकूण रू. 


६००००० 


६०००० 


४८०००० 


११४०००० 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


१६६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


अमरावती विभाग, जिल्हा- अकोला. 


हि . | Red सोशल वेलफेअर उज्युकेडान मल्टीपर्पज | २००००० | ५०००० | १२०००० ३७०००० |. 
सोसायटी, प्रभाग क्र.१ अकोट, ता. अकोट, जि. 
अकोला संचालित रहेमानिया मार्डन मदरसा, प्रभाग 
क्र.१ अकोट, ता. अकोट, जि. अकोला. 


एकूण रू. २००००० ५०००० १२०००० ३७०००० 


अमरावती विभाग, जिल्हा- बुलढाणा. 


| ; इंदिरा बहुउद्देशीय शिक्षण एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर | २००००० a २००००० । ४००००० १०५ 
सोसायटी, डोणगांव, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा द्वारे 
संचालित याकुबिया दारूल उलुम हिफजुल कुराण 
व मदरसा फातेमातुल बनात अरबी मदरसा, 
डोणगांव, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा. 


२. | हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बहुउद्देशीय संस्था, | २००००० | ५०००० शि २५०००० २० 
मिर्झा नगर, बुलडाणा, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित 
दारूल उलुम गौसीया गरीब नवाज फैजाने सैलानी 
निवासी मदरसा, मिर्झा नगर, बुलडाणा, जि. 
बुलडाणा. 


३. | रहीम अलीखान सौदागर मल्टी अँन्ड एज्युकेशन | २००००० | ५०००० १४०००० | ३९०००० ९४ 
सोसायटी, चिखली, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित 
मकसुदा बेगम बर्ल्स मॉडल मदरसा, जुने तहसिल 
कार्यालय जवळ, चिखली, जि. बुलडाणा. 


8. दारूल उलुम मोहमदीया ट्रस्ट चिखळी, जि. | २००००० | ५०००० २००००० | ४५०००० ९५ 
बुलडाणा द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
मोहमदीया मदीना मस्जीदजवळ, चिखली, जि. 


बुलडाणा. 
एकूण रू. ८००००० | १५०००० ५४०००० १४९०००० 
अमरावती विभाग, जिल्हा- यवतमाळ. 
| अल करीमोद्दीन एज्युकेशन सोसायटी, दारूल | १००००० | ५००० २००००० | ३०५००० १२० 


उलुम सुकळी ( ज.) मा. उमरखेड संचालित मदरसा 
wos दारेन सुकळी (1) ता. उमरखेड, जि. 
यवतमाळ 


२. | दारूल उलुम जामेयातुल बनात Your फातेमा _ ५०००० ६०००० | ११०००० २१ 
वसंतनगर, ता. पुसद, जि. यवतमाळ संचालित 
Toa फातेमा वसंतनगर, ता. पुसद, जि. 
यवतमाळ 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


खाजा गरीब नवाज फाऊंडेशन, शाहीन नगर, 
उमरखेड, जि. यवतमाळ संचालित दारूल उलुम 
गरीब नवाज रिजवीया , शाहीननगर, उमरखेड, जि. 
यवतमाळ 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


२९ 


दारूल उलुम गौसीया तातारीया नागापूर रूपाला, 
उमरखेड संचालित दारूल उलुम गौसीया तातारीया 
नागापूर रूपाला, ढाणकी रोड, उमरखेड, जि. 
यवतमाळ 


२००००० 


५०००० 


८०००० 


३३०००० 


RC 


जामिया रजा मुस्तफा एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, उमरखेड, जि. यवतमाळ संचालित 
मदरसा ख्वाजा कुदरत शाह बानी रुपाला, ढाणकी 
रोड, उमरखेड, जि. यवतमाळ. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


२२३ 


एकूण रू. 


(900000 


204000 


४६०००० 


१३६५००० 


२२१ 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- औरंगाबाद. 


ओ.एच.खान एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा रुकय्या लिल 
बनात भालगांव, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


1. ११ 


फातेमा शिक्षण संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
उस्मान बीन अफुफान अरबी मदरसा, भालगांव, ता. 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१०५ 


इंदगाह मस्जिद व दिनी दर्सगाह रहेमानिया कन्नड 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम रहेमानिया 
कन्नड, जि. औरंगाबाद 


१५५००० 


५०००० 


१४०००० 


३४५००० 


६८ 


जनता फौंडेशन औरंगाबाद द्वारे संचालित fsa 
अरबी मदरसा, तिडी, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१२० 


मदरसा दारूल उलुम मोहमदीया अल ईशायत 
एज्युकेशन सोसायटी, चितेगांव द्वारे संचालित 
मदरसा दारूल उलुम मोहमदिया चितेगांव, जि. 
औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


१०५ 


शेख खुलाहिंद एज्युकेडान Hes वेलफेअर सोसायटी, 
RA, ता. कन्नड द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम असाब-ऐ-सुफा रिठ्ठी, ता. कन्नड, जि. 
औरंगाबाद 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


६१ 


आसरा एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर सोसायटी, द्वारे 
संचालित ares इल्म मदरसा नायगांव, जि. 
औरंगाबाद 


२००००० 


५००० 


६०००० 


२६५००० 


३२ 


मदरसा अरबिया खैरूल उलुम सोसायटी, गंगापुर 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया Wea उलुम 
गंगापुर, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१२४ 


sha शौक्षणिक सामाजिक ग्रामीण विकास व 
बहुउद्देशिय संस्था, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
सालिम दिनी मकतब, दौलताबाद, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


vs 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


| 


अब्दुल कय्युम शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारे संचालित 
शिराजुल उलुम मकतब प्रतापुरवाडी, ता. गंगापुर, 
जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१३३ 


i. | 


शेंदूरवादा एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
ता. गंगापूर द्वारे संचाळित मदरसा उबैय बिन काअब 
शेदुरवादा, ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


११२ 


१२. 


अब्दुछाह दिनी मोहमद लोहंगाव सोसायटी, द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम मोहमदिया चितेगांव 
, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


CY 


93. 


तालीम उल कुराण वेलफेअर सोसायटी, द्वारे 
संचालित मदरसा तालीम उल कुराण ओइशाहुल 
बनात निंबायत ता. सोयगांव, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६५२ 


एकूण रू. 


२६००००० 


५१५००० 


२०२०००० 


५०९०००० 


१७६७ 


औरंगाबाद 


विभाग, जिल्हा-जालना. 


मॉडर्न बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, शहागड, 
ता.अंबड, जि. जालना द्वारे संचालित अरबिया 
जियाऊल उुलुम शहागड, ता.अंबड, जि. जालना. 


२००००० 


२२०००० 


४२०००० 


२१९ 


फातेमातु जोहरा एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, शहागड, ता.अंबड,द्वारे संचालित मदरसा 
जामीयातुल बनातम wea जोहरा, शहागड, 
ता.अंबड, जि. जालना. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


शि 


मदरसा अरबीया दारूल ऊलुम जाफ्राबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अरबीया दारूल अलुम जाफ्राबाद, 
जि. जालना. 


२००००० 


२२०००० 


४२०००० 


१६० 


आयशा एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
घनसावंगी द्वारे संचाळित मदरसा ऐ आयशा 
लिलबनात घनसावंगी, ता. घनसावंगी, जि. जालना. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


९७ 


शाह युली वल्ला एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, आरतखेडा, द्वारे संचालित मदरसा 
अरबीया इसलाहुलळ बनात आरतखेडा, ता. 
जाफ्राबाद, जि. जालना. 


२००००० 


५०००० 


१२०००० 


३७०००० 


८३ 


एकूण रू. 


१०००००० 


५०००० 


९६०००० 


२०१०००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- नांदेड 


गौसिया रजवीया चॅरीटेबल ट्रस्ट, Ia फ नगर, 
हिंगोली गेट, नांदेड द्वारे संचालित दारूल ऊलुम 
गौसिया रजवीया germ नगर, हिंगोली गेट, 
नांदेड, जि. नांदेड 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


१०५ 


अजीमा युसुफ सेवाभावी संस्था मार्केट, नांदेड द्वारे 
संचालित ईरादातुल -इस्लामिया मर्कजुल- उलुम 
देगळूर नाका नांदेड, जि. नांदेड 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


१०६ 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


नॅशनल एज्युकेडहान वेलफेअर अँन्ड कल्वरल 
सोसायटी, वाई बाजार, ता. माहुर द्वारे संचालित 
मदरसा जामिया तुल मोमीनात (मुली) वाई बाजार, 
माहूर, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


43 


RAS Wyre वेलफेअर अँन्ड कल्चरल 
सोसायटी, वाई बाजार, ता. माहुर द्वारे संचालित 
मदरसा जामिया मिल्लीया इश्ातुल इस्लाम (मुलांचे) 
वाई बाजार, माहूर, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


43 


महमंद खाजा एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
उमर काँलनी, नांदेड द्वारे संचालित मदरसा-तुल 
$बनात मोहल्ला नदीम काँलनी, गाडेगांव रोड, 
नांदेड, जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


७8 


सय्यद फारूख पाशा मेमोरीयल व शैक्षणिक आणि 
सांस्कृतीक संस्था, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे 
संचालित मखदुम सालेहा अरबी मदरसा, नई आबादी 
तामसा, ता.हदगांव, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


Ws 


हजरत सायद WE जलालोद्दीन कादरी रहेमतुल्लासह 
एज्युकेशन सोसायटी, तामसा, ता. हदगांव नांदेड 
द्वारे संचालित सय्यद फारूख पाशा अरबी मदरसा, 
मदीनानगर, नांदेड, जि. नांदेड 


२००००० 


१२०००० 


३२०००० 


कि 


हजरत सायद शाह जलालोद्दीन कादरी रहेमतुल्लासह 
एज्युकेशन सोसायटी, तामसा, ता. हदगांव नांदेड 
द्वारे संचालित हजरत तकसीर बाबा अरबी मदरसा, 
दर्गा गल्ली तामसा, ता. हदगांव, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


Ws 


अवलिया सेवाभावी संस्था, अशोक नगर, मुखेड, ता. 
मुखेड, जि. नांदेड द्वारे संचालित बाबुपीर bor 
गरीबनवाज, फुलेनगर, मुखेड, ता. मुखेड, जि. 
नांदेड 


२००००० 


२६०००० 


४६०००० 


२२४ 


| ७. 


अवलिया सेवाभावी संस्था, अशोक नगर, मुखेड, ता. 
मुखेड, जि. नांदेड द्वारे संचालित हुसैनिया फैजाने 
गरीबनवाज, खरब, खंडगांव, ता. मुखेड, जि. नांदेड 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


११७ 


दिं १, 


हजरत बाबुपिर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
धामणगाव, ता. मुखेड, द्वारे संचालित मदरसा मकतब 
मौलाना आझाद हिंगणी, ता. बिलोली, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


२८ 


१२. 


अदनान बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, हिमायतनगर, 
ता. हिमायतनगर, जि. नांदेड द्वारे संचालित 
सरकार-ए-हिंद अरबी मदरसा, इंदिरा नगर, 
बोळका, ता. कंधार, जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


७१ 


१३. 


श्री. साई सपनसुराजे सेवाभावी संस्था, सावळी, 
ता.बिलोली, जि. नांदेड द्वारे संचालित डॉ. 
ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अरबी मदरसा, बरबडा, ता. 
नायगांव, जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


षु q 


१४. 


श्री.साई सपनसुराजे सेवाभावी संस्था, सावळी, 
ता.बिलोली,जि.नांदेड द्वारे संचालित st. ए.पी.जे. 
अब्दुल कलाम अरबी मदरसा, कोलंबी, ता. नायगांव, 
जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


७८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


१५. 


श्री. साई सपनसुराजे सेवाभावी संस्था, सावळी, 
ता.बिळोली, जि. नांदेड द्वारे संचालित डॉ. 
ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अरबी मदरसा, दिग्रज, 
ता.कंधार, जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


७५ 


१६. 


खिजर एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, नांदेड, 
द्वारे, संचाळित सन राईज आरबीया मदरसा, वर्कशॉप 
कॉर्नर, नांदेड, जि. नांदेड 


२००००० 


८०००० 


२८०००० 


३२ 


१७. 


सय्यद फारूख पाशा मेमोरीयल शैक्षणिक आणि 
सांस्कृतीक संस्था, नांदेड द्वारे संचालित मसुद 
अनवर अरबी मदरसा, जुना गंज, नांदेड, .जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


३२ 


१८ 


रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, नायगाव 
बाजार, ता. नायगाव, जि. नांदेड द्वारे संचालित 
मदरसा साकंजुलइमान, मेहबुबनगर, नांदेड, ता. जि. 
नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


३९ 


१९: 


रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, नायगाव 
बाजार, ता. नायगाव, जि. नांदेड द्वारे संचालित 
मदरसा गुलडानेरजा, कोंलबी, ता. नायगांव, जि. 
नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


८१ 


२०. 


रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, नायगाव 
बाजार, ता. नायगाव, जि. नांदेड द्वारे संचालित 
मदरसा तुल बनात ( गर्ल्स), कादरीया रजवीया, 
नायगाव बाजार, ता. नायगाव, जि. नांदेड 


२००००० 


२२०००० 


४२०००० 


930 


एकूण रू. 


४०००००० 


१००००० 


२४२०००० 


६५२०००० 


१६०७ 


औरंगाबाद 


विभाग, जिल्हा- उस्मानाबाद. 


TOR ए ख्वाजा एज्युकेडान सोसायटी, बावची, ता. 
पंरडा, जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित दारूल उलुम 
मंजर-ए- इसलाम, जामा मस्जिद , बावची, ता. 
पंरडा, जि. उस्मानाबाद 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


षु (9 


हजरत नोमान रहे. दिनी अरबी दारूल उलुम 
एज्युकेशन सोसायटी, बेंबळी, ता.जि. उस्मानाबाद 
द्वारे संचालित अबुल बरकात अरबी दिनी मदरसा 
बेंबळी, ता.जि. उस्मानाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


BR 


रजा wan सोसायटी, उस्मानाबाद द्वारे 
संचालित दारूल उलुम शाम्सीया गाजी मैदान, 
उस्मानाबाद,जि. उस्मानाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


७६ 


बज्मे रजा ए मुस्तफा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, 
उस्मानाबाद द्वारे संचालित मदरसा अल जामियातुल 
गाजीया, उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


Be 


एकूण रू. 


८००००० 


१०५००० 


५६०००० 


१४६५००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- परभणी. 


मौलाना मोहमद आयुब नदवी एज्युकेशन अँन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, ता. जिंतूर, जि. परभणी. द्वारे 
संचालित जामिया सारा लिल बनात ( दारूल यतामा) 
बोरी, ता. जिंतूर, जि. परभणी. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


44 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


पर्ल एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, ए.एम.सी. 
कॉम्प्लेक्स, पैठण गेट, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
दारूल ऊलुम नोमानिया इस्लामिक मदरसा, 
नोमानिया कॅम्पस, पाथरी रोड, परभणी, जि. परभणी. 


२००००० 


५००० 


१८०००० 


३८५००० 


१३१ 


एकूण रू. 


४००००० 


५५००० 


३२०००० 


७७५००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- लातूर 


र 


हजरत अब्दुला Fal अब्बास रजि. एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, चापेली, ता. चाकूर, जि. लातूर 
द्वारा संचालित मदरसा हजरत अनस बीन मालीक 
रजि. देवणी, ता. देवणी, जि. लातूर. 


२००००० 


८०००० 


२८०००० 


२४ 


जामीया हजरत उस्मान बीन अफफान एज्युकेशन 
अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, नजीराबाद, काळेगाव 
रोड, अहमदपूर द्वारा संचालित मदरसा उस्मान बीन 
अफफान नजीराबाद काळेगाव रोड, अहमदपूर, ता. 
अहमदपूर, जि. लातूर. 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


अलहिना एज्युकेशन अन्ड कल्चरल सोसायटी, 
पानगाव, ता. रेणापूर द्वारे संचालित मदरसा अरबिया 
मजहरूल ऊलुम पानगाव, ता. रेणापूर, जि. लातूर. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


४५ 


जामीया हजरत उस्मान बीन अफफान एज्युकेशन 
अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, नजीराबाद, काळेगाव 
रोड, अहमदपूर द्वारा संचालित मदरसा खतीजतुल 
लील बीन (मुलींची) नजीराबाद, काळेगाव रोड, 
अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर. 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


६० 


अलहिंद रजा Wer सोसायटी, जाऊ, ता. 
निलंगा द्वारे संचालित दारूल फुर्कान मदरसा, औसा 
रोड, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर. 


२००००० 


५००० 


८०००० 


२८५००० 


RY 


मदरसा आरबीया दारूल ऊलुम नुरूलहक्क 
एज्युकेशन सोसायटी, निलंगा, ता. निलंगा, द्वारे 
संचालित मदरसा अरबिया दारूल ऊलुम नुरूल 
हक्क औसा रोड, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर. 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


४५ 


एकूण रू. 


१२००००० 


१०००० 


(७२०००० 


१९३०००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- हिंगोली. 


seems अमिन एज्युकेडहान सोसायटी, 
चारठाणा, ता. जितूर, जि. परभणी द्वारा संचालित 
मदरसा अरबीया तहफिजुल कुरान रहिमिया औढां, 
ना. जि. हिंगोली 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


30 


अस्सादिखवळ अमिन एज्युकेशन सोसायटी, 
चारठाणा, ता. जितूर, जि. परभणी द्वारा संचालित 
मदरसा जामीया अरबीया मिनहाजुल-ऊलुम 
रहिमिया औढा, ना. जि. हिंगोली. 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


4Y 


एकूण 


४००००० 


५०००० 


२००००० 


६५०००० 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


नागपूर विभाग, जिल्हा- नागपूर. 


दारूल उलुम गौसुलवारा अरबी उर्दु मदरसा, प्लॉट 
नं. ११५, बाबा फरीद नगर जवळ, झिंगाबाई टाकळी, 
नागपूर ER संचालित माहेळका एज्युकेशन 
सोसायटी- २४, जि. नागपूर 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


८० 


जामिया मुस्तविया ( मरूफेबही) रजा दारूल यातामा 
, ताज नगर टेका , नागपूर द्वारा संचालित रजा 
दारूल यातामा ताज नगर, नागपूर-१७, जि. नागपूर 


२००००० 


५००० 


२२०००० 


४२५००० 


१६५ 


दारूल उलुम फैजाने इमाम अहेमद रजा मदरसा , 
नुरी चौक, रजा कॉलनी, वांजरा नागपूर, द्वारा 
संचालित दारूल Gy bart इमाम अहमद रजा 
सोसायटी, नागपूर-२६, जि. नागपूर. 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


(go 


दारूल उलुम हुजूर मुप्ती ए आजम हिंद, संघर्ष नगर, 
पिली नदी, नागपूर, द्वारा संचालित दारूल ऊळूम 
हुजूर मुप्ती ए आजम हिंद नागपूर-३२, जि. नागपूर. 


२००००० 


५००० 


२२०००० 


४२५००० 


११६ 


जामेआ बरकाते रजा नुरी, आसर नगर , टेका नाका 
नागपूर- १७ द्वारा संचालित जामेआ बरकाते रजा नुरी 
(ट्रस्ट) नागपूर१७, जि. नागपूर 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


993 


मदरसा अलरजा दारूल किरत, ५६, राऊत ले 
आऊट प्लोटी स्कुल जवळ, अनंत नगर, नागपूर-१३, 
द्वारा संचालित मंज्लिसे इन्तेजामियॉ. मदरसा 
अलरजा दारूल किरत नागपूर-१३, जि. नागपूर 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


go 


मदरसा जामे निस्वा गरीब नवाज, सरायजवळ बडा 
ताज बाग, नागपूर-२४, ERI संचालित मदरसा 
ताजुलवरा जामे, निजामियाँ नागपूर, जि. नागपूर 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१५२ 


मदरसा सरकार ताजुल औलिया नई बस्ती, 
आझादनगर, टेका नाका, नागपूर-१७ द्वारा संचालित 
दारूल उलुम ताजुल औलिया, नागपूर-१७, जि. 
नागपूर 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१०२ 


मदरसा दारुल उलुम मोहम्मदिया डोबी नगर, 
मोमीन पुरा, नागपूर-१८, संचालित दारूल उलुम 
मोहम्मदिया सोशल अँन्ड एज्युकेशन सोसायटी, 
नागपूर-१८, जि. नागपूर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


R14 


दि ०. 


मदरसा दारूल उलूम YoRM, बगदाद, Waar, 
खरबी रोड, नागपूर द्वारा संचालित दारूल उलुम 
गुलशने बगदाद, एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, नागपूर-२६, जि. नागपूर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१५० 


| १, 


जामेआ रजा मदरसा, टेका नाका, नागपूर- १७ द्वारा 
संचालित जामेआ रशिदिया तनविरूळ इस्लाम 
शिक्षण संस्था, नागपूर-१७, जि. नागपूर 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


993 


१२. 


जामेआ गरीब नवाज रजा नुरी, नारा रोड, नुरी 
काँलनी, नागपूर-१४, द्वारा संचालित जामेआ गरीब 
नवाज रजा नुरी , नागपूर-१४, जि. नागपूर 


२००००० 


२२०००० 


४२०००० 


११९ 


१३. 


जामिया कादरीया, चिराग अली चौक, नई बस्ती 
टेका नाका, नागपूर, द्वारा संचालित ख्वाजा गरीब 
नवाज बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, नागपूर, जि. 
नागपूर. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


९५ 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-६ 


१४. 


जामिया रश्ीदिया तनविरूल इस्लाम मदरसा, हबीब 
नगर, टेका नागपूर, द्वारा संचालित जामिया 
रशिदिया तनविरूलळ इस्लाम शिक्षण संस्था, हबिब 
नगर टेका, नागपूर, जि. नागपूर 


२००००० 


५०००० 


२२०००० 


४७०००० 


१२६ 


१५. 


दारूल उलुम तजवीदुल कूराण फैजाने ताज , शारदा 
नगर, खरबी, नागपूर, द्वारा संचालित दारूल HA 
तजवीदुल, कुराण फैजाने ताज सोसायटी, नागपूर, 
जि. नागपूर. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


११२ 


१६. 


मदरसा ताजुलवारा जामे PTAA, ताज अम्मा 
ool, सैलानी दरबार, नागपूर, द्वारा संचालित 
मदरसा ताजुलवारा जामे निजामियाँ संस्था, नागपूर- 
२४, जि. नागपूर. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


११८६८ 


१७. 


इदारा बाकयातुल सालेहात, रजा टाऊन नाका नं. 
२, कामठी रोड, नागपूर-२६, ERI संचालित Poses 
इन्सानियत एज्युकेशन अँन्ड मल्टीपर्पज सोसायटी 
संस्था, नागपूर-२६, जि. नागपूर. 


२००००० 


५००० 


२२०००० 


४२५००० 


१७४ 


एकूण रू. 


३४००००० 


२९०००० 


३३८०००० 


७०७०००० 


नागपूर विभाग, जिल्हा- वर्धा. 


अलमुगनी एज्युकेशन सोसायटी, आर्वी रोड, पिंपरी 
( मेघे) ता.जि. वर्धा -०१ द्वारा संचालित रहेमानिया 
अरबी मदरसा Gould, ता. देवळी, जि. वर्धा. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


30 


भारतीय विकास बहुउद्देशिय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, पिंपरी ( मेघे) आर्वी रोड, ता.जि. वर्धा . द्वारा 
संचालित दारून उलुम कुव्वत ईस्लाम मदरसा 
स्कुल, पिपंरी ( मेघे), आर्वी रोड, ता. जि. वर्धा. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


33 


एकूण रू. 


४००००० 


१००००० 


२००००० 


७००००० 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


